महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप्र-१२१६/प्र.क्र.१९३/२०१६/चौदा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८.०३.२०१९ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. आदेशा क्र.असप्र-१२१६/प्र.क्र.१९३/चौदा, दि.०९.०८.२०१६, दि.०७/०८/२०१७ 
व दि.२७/०८/२०१८ 
आदेश 

श्री. वि.रो.बोंदरे, अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.०९.०८.२०१६ च्या आदेशान्वये उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत निर्मिती कं.लि. (महानिर्मिती) या कार्यालयातील“ कार्यकारी संचालक (AL) ” या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधिन दि.०७.०८.२०१७ व दि.२७.०८.२०१८ च्या 
आदेशान्वये सदर प्रतिनियुक्‍्तीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
२. आता या आदेशान्वये श्री.वि.शो.बोंदरे, अवर सचिव यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. 
श्री.वि.शे.बोंदरे, अवर सचिव यांची प्रतिनियुक्‍तीवरुन प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना कृषी व पदुम विभागात 
अवर सचिव या पदावर करण्यात येत आहे. या आदेशानुसार श्री.वि.शे.बोंदरे, अवर सचिव यांनी कृषी व 
पदुम विभागात रुजू व्हावे. 
३.  श्री.वि.रो.बोंदरे, अवर सचिव यांच्या सेवा लोकसभा निवडणूक २०१९ करीता अधिग्रहीत करण्यात 
आल्या असल्यास त्यांनी प्रथमत: निवडणूक कामकाजासाठी विहित केलेले कर्तव्य बजावणे आवश्‍यक 
राहील. 
४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२८१७२१०३४३०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Gajanan Bhimrao 


Gurav : me 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, महिला व बाल विकास विभाग / उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


/ कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादीत, WHS, वांद्रे(पूर्व), 
मुंबई, 

६. सह/उप सचिव (आस्थापना), महिला व बाल विकास विभाग / उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग / 
कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सह/उप सचिव(कार्या.२१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. श्री. वि.शे.बोंदरे, अवर सचिव, कार्यकारी संचालक (मा.सं.), महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती 
कं.लि. (महानिर्मिती), प्रकाशहगड, वांद्रे(पूर्व, मुंबई 

९. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


१682९ 


व्वा 


6७61८09 


